पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मपुवि-२०२४/ प्र.क्र.४९/सांका.२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ० ३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. मपुवि-२०२१/प्र.क्र.१९४ 

(भाग-२) /सांका.२, दि.११.०७.२०२३. 

२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्र.मपुवि-२०२३/प्र.क्र.१६५/ 
सांका.२, दि.२३.०८.२०२३. 

३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्र.मपुवि-२०२४/प्र.क्र.४९/ 
सांका.२, दि.०४.०३.२०२४. 

४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४. 

५. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय,मुबंई यांचे पत्र क्र. जा.क्र.पुरा.संचा/ 

प्रशा/अस्थापमु/२०२४/बी-११५९, दि.१३.०८.२०२४. 


प्रस्तावना: 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील पुराभिलेख संचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवरील २१४ पदांच्या (१९२ नियमित पदे + २२ बाह्ययंत्रणेद्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा) सुधारीत 
आकृतीबंधास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये, संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील १९२ नियमित मंजूर पदांपैकी १५४ पदांना स्थायी व ३८ पदांना 
अस्थायी म्हणून मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये, पुराभिलेख 
संचालनालयातील ३८ अस्थायी पदे, दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्यात आली होती, सदरची मुदतवाढ आता संपुष्टात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन 
निर्णयानुसार, अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय 
विभागास अधिकार प्रदान केळे आहेत. संचाळक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ५ येथील 
पत्रान्वये, संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ३८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत, विनंती केली आहे. 
त्यानुसार संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ३८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई कार्यालयातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या ३८ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास, सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२४/ प्र.क्र.४९/सांका.२ 


पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 


५ 


ge 


ee 


3509९००8२०. 
SE FRR FERS 


a 


Gq, 


१२. अभिलेखवाहक ९ 
र 


पुणे पुरालेखागार, पुणे 


संशोधन सहाय्यक 5-८: २५५००-८११०० 


2 
4 
न 
x 


| 

| 

र 
विदर्भ पुरालेखागार, नागपूर 

र 


संचालनालयातील एकूण पदे 


२. या शासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त ३८ अस्थायी पदे, दि.०१.०९.२०२४ पासून दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१. ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग करण्यात 
यावा. 
२. या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त राहणार नाही. 
३. या पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२४/ प्र.क्र.४९/सांका.२ 


३. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (00) १०४ पुराभिलेख (०१) (०२) 
पुराभिलेख कार्यालय (2204 १७९५) (अनिवार्य) (०१) वेतन, या लेखाश्गिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षात मंजूर 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात येईल 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये, प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलल्या अधिकारानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०९२०१५०२५०२०२३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NANDA MARUTI 
RAUT 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई. 
२. संचालक, पुराभिलेख संचाळनालय,मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी (व्यय-१५, अर्थ-११),वित्त विभाग , मंत्राळय,मुंबई. 
६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती सां.का.२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


